महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- समक्रमांकाचे दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ चे शासन आदेश. 


शासन आदेशा 


संदर्भाधिन आदेझान्वये श्री.मि.प्रनारकर, सहायक कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभाग यांची सेवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) यांच्या कार्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात 
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करीता (विधानसभा निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंत) उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. सदरहू आदेश प्रशासकीय कारणांस्तव 
या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


२. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक 
३३) (निवडणूक शाखा) यांच्या कार्यालयात खालील सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा 
तात्पुरत्या स्वरुपात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करीता (विधानसभा 
निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष पदनाम सध्याचा विभाग 
श्रीमती । अधिकाऱ्याचे नांव 
a २ ३ 1 ४ ५ 
| श्री अ.ल.पातकर सहायक कक्ष । सामान्य प्रशासन 
अधिकारी विभाग 


३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) येथे नियुक्‍त 
hoe सहायक कक्ष अधिकारी यांची सदर नियुक्ती तात्पुरत्या स्वरुपाची असून संबंधित 
सहायक कक्ष अधिकारी यांचे वेतन हे सध्याच्या विभागाकडूनच अदा करण्यात यावे. 


४. उपरोक्त सहायक कक्ष अधिकारी यांना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) येथे रुजू होण्यासाठी 
दिनांक ३०-०९-२०१९ (म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त 
सहायक कक्ष अधिकारी यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता मुख्य निवडणूक 
अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) 
येथे तत्काळ रुजू व्हावे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


कि सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT वेबसाईटवर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९३०१४५८०१४७०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan ir 
B h i mM ra 0 G U ra V दया ms Sern काऊ 3fefSdc2ad659e360 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्राळयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबंधित 


मंत्रालय मंत्रालयीन 
धान सचिव मुख्य अधिकारी सांगात्यंप्रशासंत विंग गोवा लय विभागांमार्फत) 
३ प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, न 
मुंबई-३२ 
४. सह/उप सचिव (आस्थापना/रोख शाखा), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


५ उप सचिव/अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३३), मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


